जय महाराष्ट्र व दिलखुलास या कार्यक्रमांच्या 
वाढीव नवीन दरानुसार निर्मिती व प्रसारण खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावज-२०१९ /प्र.क्र.११५/३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: - 30 ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. माजम-२०१८/प्र.क्र.3६४/३४, दि.१९ डिसेंबर,२०१८ 
२. माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र. वृत्तचित्र-१९/दकश्राव्य का.प्र./ शा.मा./का-७/१८७८ 
दि. १८ मार्च,२०१९. 


प्रस्तावना:- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयामार्फत शासकीय योजनांच्या प्रसिध्दीसाठी जय 
महाराष्ट्र हा कार्यक्रम दूरदर्शनवर व दिलखुलास हा कार्यक्रम आकाडावाणीवरुन प्रसारीत करण्यात 
येत आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील माहिती व नभोवाणी मंत्रालय अंतर्गत प्रसार भारती 
आकाशवाणी व दुरदर्शनच्या प्रसारणाच्या दरामध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे उपसंचालक, 
कार्यक्रम, प्रसार भारती, मुंबई यांच्या दि.२८ मार्च, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. 
दरामध्ये सुधारणा केल्यामुळे कार्यक्रमांच्या निर्मिती व प्रसारण खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सदर 
कार्यक्रमांच्या निर्मिती व प्रसारण खर्चास सुधारीत दराप्रमाणे मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय:- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत झासकीय योजनांच्या प्रसिध्दीबाबतचा जय 
महाराष्ट्र हा कार्यक्रम दूरदर्शनवर व दिलखुलास हा कार्यक्रम आकाशवाणीवरुन सुरु आहे. केंद्र 
शासनाच्या अखत्यारितील माहिती व नभोवाणी मंत्रालय अंतर्गत प्रसार भारती आकाशवाणी व 
दुरदर्शनच्या प्रसारणाच्या दरामध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे उपसंचालक, कार्यक्रम,प्रसार 
भारती, मुंबई यांच्या दि.२८ मार्च, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये कळविण्यात आल्यामुळे कार्यक्रमांच्या 
निर्मिती व प्रसारणासाठी प्रति भागासाठी येणाऱ्या खर्चास खालीलप्रमाणे शासन मंजूरी देण्यात येत 
आहे 
२. दिलखुलास व जय महाराष्ट्र कार्यक्रमाच्या प्रसारण खर्चाच्या दराचा तपशील खालीलप्रमाणे 
आहे. 

अ) जय महाराष्ट्र 


सुधारित दर 
प्रति भाग प्रसारण शुल्क रु.३९,०००/- 
२५% सवलत (-) रु.९७५०/- 


झासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९ /प्र.क्र.११५/३४ 


निव्वळ रक्‍कम रु.२९,२५०/- 
सीडी शुल्क रु.१५००/- 
एकूण रक्‍कम रु.३०,७५०/- 
१८% GST रु.५,५३५/- 
एकुण देय (प्रत्येक भागासाठी) रु.३६,२८५/- 
प्रत्येक भागासाठी जाहिरातीचा वेळ १५० सेकंद 
ब) दिलखुलास 
सुधारित दर 
प्रति भागासाठी प्रसारण खर्च ३४,६२०/- 
१५% सवलत (- ५,१९३/- 
एकूण २९,४२७/- 
१८% (51 ५,२९७/- 
एका भागाचा एकूण खर्च ३४,७२४/- 


३. प्रस्तुतचा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र. ए-६, २२२०- माहिती व प्रसिध्दी, ०१ 
चित्रपट, १०५ चित्रपटांची निर्मिती (००) (०१) चित्रपटांची निर्मिती, ५० इतर खर्च, संगणक सांकेतांक 
(२२२० ०३८४), या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३४/२०२१/व्यय-४ दि.९/३/२०२१ 
अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०९०११२०८०१३१०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay Marotrao 
Nandekar 
Date: 2021.09.01 12:09:13 +05'30' 


(वि. मा. नांदेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. राज्यपालांचे सचिव 
२. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
३. मुख्यमंत्र्यांचे विहोष कार्य अधिकारी(माध्यम सल्लागार) 
४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री/यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९ /प्र.क्र.११५/३४ 


५. मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

६. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

८. सर्व जिल्हाधिकारी 

९. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१०.सर्व मंडळे/महामंडळे/स्थानिक स्वराज्य संस्था/झासनाच्या स्वायत्त संस्था 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२,(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२,(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. सर्व कोषागार अधिकारी 

१५.सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
१६.संचाळक(माहिती), नागपूर-अमरावती 

१७. संचालक(माहिती), महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली 

१८. उप संचाळक(माहिती), नाशिक, पुणे, औरंगाबार, अमरावती, कोकण, कोल्हापूर विभाग 
१९. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 

२०. सर्व उप माहिती कार्यालये 

२१. निवडनस्ती.कार्यासन-३४, सा.प्र.वि. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


